RNINo.MAHBIL/ 2009/ 35827 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती 


वर्ष ४ , 


अंक २४ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून १४-२०, २०१८ / ज्येष्ठ २४-३० , शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे १४, किंमत : रुपये १५.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण सूचना व जाहिराती 


बृहन्मुंबई महानगरपालिका 


जाहीर सूचना 


क्रमांक संचालक ( अभि . से.वप्र .) / २२२ / II 
बृहन्मुंबई महानगरपालिका अधिनियम , १८८८ ( आजतागायत सुधारित ) च्या कलम २९ ७(१)( ब) अन्वये खालीलप्रमाणे जाहीर सूचना 
देण्यात येत आहे : 

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या “ जी / उत्तर ” विभागातील अस्तित्वात असलेल्या मोरी रोड ते प्रस्तावित डी . पी . रोड यांना जोडणारा 
सेनापती बापट मार्ग या रस्त्याची मंजूर नियमित रेषा बदलाचा प्रस्ताव दिनांक रोजी महापालिकेच्या सभेमध्ये किंवा त्यानंतर 
जेव्हा केव्हा सदरहू प्रस्ताव निकालात काढता येईल अशा महापालिकेच्या सभेत मांडण्यात येईल. 
उपरोक्त प्रवर्तनात असलेली वाहतूक विभागाची ९००० 

विभागाची ९० ०० ” रुंदीची मंजूर नियमित रेषा लाल रंगात व प्रस्तावित १३००० ” रुंदीची 
नियमित रेषा हिरव्या रंगात दर्शविणारा नकाशा क्रमांक का . अ. वा. नि ./ आरएल / ६, दिनांक २९ जुलै १९८८ , उप प्रमुख अभियंता ( वाहतूक ) 
यांच्या इंजीनीरिंग हब इमारत , तळमजला, डॉ . ई. मोजेस रोड, वरळी, मुंबई ४०० ०१८ येथील कार्यालयात व सहायक आयुक्त 
उत्तर ” विभाग कार्यालय, हरिश्चंद्र येवले मार्ग, प्लाझा सिनेमा मागे, दादर (पश्चिम ), मुंबई ४०० ०२८ येथील कार्यालयात कार्यालयीन 
वेळेत निरीक्षणासाठी ठेवण्यात आला आहे. 

ज्या कोणास उपरोक्त नियत प्रस्तावाबाबत प्रतिवेदने / हरकती पाठवावयाच्या असतील त्यांनी त्या महानगरपालिका चिटणीसांच्या संबंधित 
सभेच्या दिवसाच्या अगोदर ३ ( तीन ) संपूर्ण दिवसांपूर्वी प्राप्त होतील अशाप्रकारे पाठवाव्यात . कृपया त्यानंतर पाठवलेली प्रतिवेदने / हरकती 
विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . 


“ 


जी / 


. 


विनोद चिठोरे, 

संचालक 
( अभियांत्रिकी सेवा व प्रकल्प ) . 


दिनांक ४ मे २०१८ . 
PRO / 376/ ADV / 2018-19 . 


( १ ) 


भाग दोन ( संकीर्ण) -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार 

ते बुधवार , जून १४-२० , २०१८ / ज्येष्ठ २४-३० , शके १ ९ ४० 


MUNICIPAL CORPORATION OF GREATER MUMBAI 

Public Notice 


No. Director/ES . & P./222/II 
I hereby given pursuant to section 297 ( 1 )(b ) of Mumbai Municipal Corporation Act , 
as modified upto date that, the undersigned proposes to apply to the Municipal Corporation at 
their meeting to be held on 

or on such day thereafter , as the said application can 
conveniently be disposed off for authority to revise a Regular line of the Road known as 
Senapati Bapat Marg from Mori Road to proposed D. P. Road in G /North Ward . 

A plan vide No. E. E. T. & C / 168, dated 14th November 1973 , showing the proposed regular 
line 130 00 " (shown in green colour ) to be prescribed in substitution of 90 00 " sanctioned 
Regular Line ( shown in red colour ) of Traffic Dept. as aforesaid is deposited at the office of 
Deputy Chief Engineer ( Traffic) of Municipal Corporation and can be inspected by any desiring 
to do so , at any time during office hours at this office at Main Stores Building ( Engineering 
Hub ), Ground Floor , Near Worli Naka , Dr. E. Moses Road , Mumbai 400 018 and also at the 
office of Asstt . Commissioner "G /North ward office Building, Harischandra Yewale Marg , 
Behind Dadar Plaza Cinema, Dadar (W ) , Mumbai 400 013 . 

Every person desirous of making any representation to the corporation or of bringing 
before the Corporation any suggestion /objection in respect of the said proposal may do so by 
letter addressed to the Municipal Secretary at the Municipal Head Office , and deliver at the 
said office not less than three clear days before the day of such meeting . 


Dated 4th May 2018 . 
PRO /376 / ADV / 2018-19 . 


VINOD CHITHORE , 

Director , 
( Engineering , Services and Project ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार, जून १४-२०, २०१८ / ज्येष्ठ २४-३०, शके १ ९ ४० 


म . दिवाणी न्यायाधीश सोो . क . स्तर , म . दोंडाईचा यांचे न्यायालयात 


दिवाणी किरकोळ अर्ज नं . ६८/२०१७ 


नि . नं . १४ 


राजेश चंद्रलाल माखीजा, वगैरे 


अर्जदार 


विरुद्ध 


निरंक 


जाब देणार 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक २४८/२०१८ 


तमाम लोकांना या जाहीर नोटीसीमार्फत कळविण्यात येते की , 


ज्याअर्थी, अर्जदार-(१) पत्नी- पुष्पा चंद्रलाल माखिजा, ( २) मुलगा- अनिल चंद्रलाल माखिजा, (३ ) मुलगा- राजेश चंद्रलाल माखिजा, 
रा. दोंडाईचा व ( ४ ) विवाहित मुलगी-मंजु अशोक आहुजा , रा. फ्लॅट नं . १०२, अर्बन स्पेस II , NIBM, उदरी, पुणे ( ५ ) विवाहित मुलगी 
वंदना दिपक माखिजा, रा . करवडे मळ, MSEB जवळ, कोल्हापूर , ( ६ ) विवाहित मुलगी- संगिता गोपाल मनवाणी, रा. सिंधी कॉलनी, भोपाळ 
( एम.पी.) हे मयत चंद्रलाल भिकचंद माखिजा, रा . दोंडाईचा हे दिनांक २० मे २०१७ रोजी मुंबई येथे मृत्यू पावले त्यांच्या मृत्युची नोंद 
निबंधक ( जन्म मृत्यू ) मुंबई महानगरपालिका, मुंबई ( K - west Ward) येथे दिनांक ७ जून २०१७ रोजी नोंदणी क्रमांक D- २१७-२७-९०२७० 
००२२८ ९ येथे झालेली आहे व वरील अर्जदार हे त्यांचे कायदेशीर वारस आहे म्हणून त्या संदर्भात वारस दाखला मिळण्यासाठी अर्ज केलेला 
आहे ; त्याअर्थी ज्या कोणाला या बाबत हरकत असेल, अर्जदार मयताचे वारस नाहीत किंवा अर्जदारांशिवाय अन्य कोणी वारस आहेत 
अशी माहिती असेल त्यांनी ही नोटीस प्रसिद्ध झालेपासून १५ दिवसांचे आत अगर दिनांक २३ एप्रिल २०१८ चे आत मे. कोर्टात आपली 
लेखी किंवा तोंडी हरकत नोंदवावी. अन्यथा अर्जदार यांचे मागणीप्रमाणे वारस दाखला देण्यात येईल . 


येणेप्रमाणे जाहीर नोटीस असे . 


दिनांक २६ मार्च २०१८ . 


व्ही . आर. बने , 

सहायक अधीक्षक , 
दिवाणी न्यायालय , दोंडाईचा. 


भाग दोन (संकीर्ण ) -२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार 

ते बुधवार , जून १४-२० , २०१८ / ज्येष्ठ २४-३० , शके १९ ४० 

बृहन्मुंबई महानगरपालिका 


जाहीर सूचना 


क्रमांक संचालक ( अभि . सं . व प .) / ६५४४ / II 


बृहन्मुंबई महानगरपालिका अधिनियम , १८८८ ( आजतागायत सुधारित ) च्या कलम २९ ७(१ )( ब ) अन्वये खालीलप्रमाणे जाहीर सूचना 
देण्यात येत आहे : 

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जी / दक्षिण विभागातील लोअर परेल येथील अस्तित्वात असलेली डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर मार्ग ते सेनापती 
बापट मार्ग यांना जोडणारा जगन्नाथ भातनकर मार्ग या रस्ता रेषा बदलाचा प्रस्ताव दिनांक १४ जुलै २०१८ रोजी महापालिकेच्या सभेत 
मांडला . त्यानंतर जेव्हा केव्हा सदरहु प्रस्ताव निकालात काढता येईल अशा महापालिकेच्या सभेत मांडण्यात येईल . 

उपरोक्त प्रस्तावात असलेली वाहतुक विभागाची 100° 00 ” ते 130 00 ” रुंदीची मंजूर नियमीत रेषा लाल रंगात व प्रस्तावित 
130 00 " ते 16000 ” नियमीत रेषा हिरव्या रंगात दर्शविणारा नकाशा क्रमांक का . अ. वा . नि ./ शहर / आरएल / २८३ दिनांक १० एप्रिल 
१९ ७४, उप प्रमुख अभियंता ( वाहतूक ) यांच्या इंजीनीरिंग हब इमारत , तळमजला, डॉ. ई. मोजेस रोड , वरळी , मुंबई ४०० ०१८ येथील 
कार्यालयात व सहायक आयुक्त जी / दक्षिण विभाग कार्यालय, ना. म. जोशी मार्ग, धनमिल नाका, मुंबई ४०० ०१३ व सहाय्यक आयुक्त 
एफ / दक्षिण विभाग कार्यालय, डॉ . आंबेडकर रोड व जगन्नाथ भातनकर मार्ग जंक्शन, परळ , मुंबई ४०० ०१२ येथील कार्यालयात कार्यालयीन 
वेळेत निरीक्षणासाठी ठेवण्यात आला आहे . 

ज्या कोणास उपरोक्त नियत प्रस्तावाबाबत प्रतिवेदने / हरकती पाठवावयाच्या असतील त्यांनी त्या महानगरपालिका चिटणीसांच्या 
कार्यालयात संबंधित सभेच्या दिवसांच्या अगोदर ३ ( तीन ) संपूर्ण दिवसांपूर्वी प्राप्त होतील अशा प्रकारे पाठवाव्यात . कृपया त्यानंतर पाठविलेली 
प्रतिवेदने / हरकती विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . 


बृहन्मुंबई , 
दिनांक १५ मार्च २०१८ . 
PRO / 385 / ADV/ 2018-19 


विनोद चिठोरे , 

संचालक , 
( अभियांत्रिकी सेवा व प्रकल्प). 


MUNICIPAL CORPORATION OF GREATER MUMBAI 

Public Notice 

No. Director /ES . and P./6544/II 
I hereby given pursuant to section 297 ( 1 )(b ) of Mumbai Municipal Corporation Act, as 
modified upto date that, the undersigned proposes to apply to the Municipal Corporation at 
their meeting to be held on 14th July 2018 or on such day thereafter , as the said application 
can conveniently be disposed off for authority to prescribe a Regular line of the Road known 
as Jagannath Bhatankar Marg from Dr. Babasaheb Ambedkar Marg to Senapati Bapat Marg at 
Lower Parel in F /South and G /South Ward . 

A plan vide No. E.E.Tr.PI/ City /RL /283, dated 10th April 1974 , showing the proposed regular 
line 130 00 " to 160 00 ” (shown in green colour ) to be prescribed in substitution of 100 00 " to 
130 00 " sanctioned Regular Line (shown in red colour) of Traffic dept. as aforesaid is deposited 
at the office of Deputy Chief Engineer ( Traffic ) of Municipal Corporation and can be inspected 
by any desiring to do so , at any time during office hours at this Office at Main Stores Building 
( Engineering Hub), Ground Floor, Near Worli Naka, Dr. E. Moses Road , Mumbai 400 018 and 
also at the Office of Asstt. Commissioner G /South Ward Office Building , N. M. Joshi Marg , 
Dhanmill Naka , Mumbai 400 013 and at the Office of the Assistant Commissioner, F /South Ward 
Office Building Dr. B. A. Road , and Jagannath Bhatankar Marg , Jn . Parel, Mumbai 400 012 . 

Every person desirous of making any representation to the Corporation or of bringing 
before the Corporation any suggestion / objection in respect of the said proposal may do by letter 
addressed to the Municipal Secretary at the Municipal Head Office and deliver at the said 
Office not less than three clear days before the day of such meeting. 


Greater Mumbai. 
Dated 15th March 2018 . 
PRO / 385 / ADV / 2018-19 


VINOD CHITHORE , 

Director , 
(Engineering, Services and Project). 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून १४-२०, २०१८ / ज्येष्ठ २४-३० , शके १९ ४० 

बृहन्मुंबई महानगरपालिका 


जाहीर सूचना 


क्रमांक संचालक ( अभि . सं . व प.) / ६१८ ९ / II 


~ 


बृहन्मुंबई महानगरपालिका अधिनियम , १८८८ ( आजतागायत सुधारित ) च्या कलम २९ ७(१ )( ब ) अन्वये खालीलप्रमाणे जाहीर सूचना 
देण्यात येत आहे : 

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या “ जी / दक्षिण ” विभागातील लोअर परेल येथील अस्तित्वात असलेल्या पांडुरंग बुधकर मार्ग ते गणपतराव 
कदम मार्ग यांना जोडणारा शंकरराव नरम पथ या रस्ता रेषा बदलाचा प्रस्ताव दिनांक १४ जुलै २०१८ रोजी महापालिकेच्या सभेमध्ये मांडला. 
त्यानंतर जेव्हा केव्हा सदरहू प्रस्ताव निकालात काढता येईल अशा महापालिकेच्या सभेत मांडण्यात येईल . 

उपरोक्त प्रस्तावात असलेली सर्वेक्षण विभागाची 44 00 " रस्तारेषा प्रस्तावित 6000 ” रस्तारेषा दर्शविणारा नकाशा क्रमांक 
का.अ.वा.नि./ शहर/ आरएल / १८८ , दिनांक २८ डिसेंबर २०१७, उप प्रमुख अभियंता ( वाहतूक ) यांच्या इंजिनिअरींग हब इमारत, तळमजला , 
डॉ . ई. मोझेस रोड, वरळी, मुंबई ४०० ०१८ येथील कार्यालयात व सहायक आयुक्त , ‘ जी / दक्षिण विभाग कार्यालय , ना . म. जोशी 
मार्ग, धनमिल नाका , मुंबई ४०० ०१३ येथील कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत निरीक्षणासाठी ठेवण्यात आला आहे. 

ज्या कोणास उपरोक्त नियत प्रस्तावाबाबत प्रतिवेदने / हरकती पाठवावयाच्या असतील त्यांनी त्या महानगरपालिका चिटणीसांच्या 
कार्यालयात संबंधित सभेच्या दिवसांच्या अगोदर ३ ( तीन ) संपूर्णदिवसांपूर्वी प्राप्त होतील अशा प्रकारे पाठवाव्यात. कृपया त्यानंतर पाठविलेली 
प्रतिवेदने / हरकती विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . 


. 


बृहन्मुंबई, 
दिनांक १५ मार्च २०१८ . 
PRO / 386/ ADV / 2018-19 


वनोद चिठोरे, 

संचालक , 
( अभियांत्रिकी सेवा व प्रकल्प ). 


MUNICIPAL CORPORATION OF GREATER MUMBAI 

Public Notice 

No. Director/ ES . & P./6189/II 
I hereby given pursuant to section 297 ( 1 )( b ) of Mumbai Municipal Corporation Act , as 
modified upto date that, the undersigned proposes to apply to the Municipal Corporation at 
their meeting to be held on 14th July 2018 or on such day thereafter , as the said application 
can conveniently be disposed off for authority to prescribe a Regular line of the road known as 
Shankarrao Naram Path from Pandurang Budhkar Marg to Ganpatrao Kadam Marg at Lower 
parel in G /South Ward . 

A plan vide No. E.E.Tr.PI/City/RL/ 188 , dated 28th December 2017 , showing the proposed 
regular line 60 00 " to be prescribed in substitution of 44 00 ” sanctioned R.L. of Survey Dept. 
as aforesaid is deposited at the office of Dy. Chief Engineer ( Traffic ) of Municipal Corporation 
and can be inspected by any desiring to do so , at any time during office hours at his office at 

Main Stores building ( Engineering Hub ), Gr . Floor, Near Worli Naka , Dr. E. Moses Road , 
Mumbai 400 018 and also at the office of the Assistant Commissioner G /South Ward Office 
Building , N. M. Joshi Marg , Dhanmil Naka, Mumbai 400 013 . 

Every person desirous of making any representation to the corporation or of bringing 
before the Corporation any suggestion / objection in respect of the said proposal may do by letter 
addressed to the Municipal Secretary at the Municipal Head Office and deliver at the said 
office not less than three clear days before the day of such meeting. 


Greater Mumbai, 
Dated 22nd February 2018 . 
PRO / 386/ ADV / 2018-19 


VINOD CHITHORE , 

Director 
(Engineering Services and Projects ). 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , जून १४-२०, २०१८ / ज्येष्ठ २४-३०, शके १९ ४० 


Serial No. M - 1881 


TATA STEEL LTD 


Notice 


Regd . Office : Bombay House , 24 Homi Mody Street, Fort , Mumbai,Maharashtra 400 001 

Notice is hereby given that the certificates for the undermentioned securities of the Company have 
been lost/misplaced and the holders of the said securities/applicants have applied to the Company to 
issue duplicate certificates . 

Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the 
Company at its Registered Office within 15 days from this date , else the Company will proceed to issue 
duplicate certificates without further intimation . 

Names of Holders : Kachwalla Neguib Yahya and Shabbir Yahya Kachwalla , Folio : SIK003991, 
Face Value : Rs . 10 Each . 


Certificate No. 


No. of Shares. 


Distinctive No. 

From 


Distinctive No. 

To 


00765672 


34127291 


34127340 


50 


00765673 


34127341 


34127390 


50 


00765674 


34127391 


34127440 


50 


00765675 


34127441 


34127450 


10 


00765676 


34127451 


34127460 


10 


R03366252 


250173716 


250173765 


50 


R03366253 


250173766 


250173815 


50 


R03366254 


250173816 


250173825 


10 


R03366255 


250173826 


250173830 


5 


TOTAL 


285 


KACHWALLA NEGUIB YAHYA AND SHABBIR YAHYA KACHWALLA . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून १४-२०, २०१८ / ज्येष्ठ २४-३० , शके १९ ४० 


Serial No. M - 1882 


IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY 
ORDINARY ORIGINAL CIVIL JURISDICTION 

COMPANY PETITION No. 1021 OF 2015 


In the matter of Section 433 (e ), 434 and 439 of the 
Companies Act, 1956 . 

And 
In the matter of ARIHANT COMPONENTS (INDIA ) 

PVT. LTD ., A Company duly registered under the 
provisions of Indian Companies Act, 1956 , having 
CIN No. 034300MH1984PTC033687 and 
Registration No. 033687 and having its registered 
office at Bldg . No. 2 , Flat No. 1 , Sakal Nagar, 
Bane Road, Pune 411 007 , Maharashtra . 
Email Id : arihantindustries2005@gmail.com 


ROHIT & COMPANY 
A Partnership Firm duly registered under the 
Provisions of Indian Partnership Act, 1932 
having its office at B - 2,1003 , Marathon Inova , 
Near Peninsula Corporate Park , 
Lower Parel (W.), Mumbai 400 013 . 
Through its Constituted Attorney 
Arun Mahabir Pansari 
Mob No. +91 9867572023 
Email Id : arunpansari@rohitandco.com 


... Petitioner. 


Advertisement of Petition 


A Petition for winding up of the abovenamed company was presented on 30th July 2015 by the 
Petitioner abovenamed , creditors of the company and the said Petition was admitted on 18th September 
2017 and the same is now fixed for hearing before the company Judge on 5th July 2018 at 11-00 a.m , 
in the forenoon or soon thereafter. 

ANY PERSON (s ) / CREDITOR / OR CONTRIBUTORY desirous of supporting or opposing the 
said Petition , should send to the Petitioner or his Advocate at his office address mentioned hereunder a 
Notice of his intention signed by him or his Advocate with full name and address , so as to reach the 
Petitioner or his Advocate mentioned here under not later than five days before the date fixed for hearing 
of the Petition and appear at the hearing for the purpose in person or by his Advocate . 

A copy of the Petition willbe furnished by the Petitioner s Advocate to any creditor or contributory 
on payment of the prescribed charges for the same. 

Any affidavit intends to be used in opposition and/or in support to the Petition , should be filed in 
Court and a copy thereof served on the Petitioner s Advocate , not less than five days before the date 
fixed for hearing . 


Dated this 8th day of June, 2018 . 


LAW CHAMBER OF SIDDHARTH MURARKA, 

Advocates for the Petitioner . 


2 /4,1st Cross, Old Hanuman Lane, 
3rd Floor, Mumbai 400 002 . 
Off : 66107755/99, Telefax - 44 
Email : contact@siddharthmurarka.lawyer 
ATT HA ( Hchut) -3 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून १४-२०, २०१८ / ज्येष्ठ २४-३०, शके १९ ४० 


Serial No. M - 1883 


THE TATA POWER COMPANY LIMITED 


Regd Office : Bombay House , 24 , HomiMody Street, Mumbai 400 001. 


Notice 


Notice is hereby given that the certfficate for the under mentioned securities of the Company has 
been lost/mislaid and the holder(s) of the said securities/applicant(s) has/have applied to the Company 
to issue duplicate certificate . 

Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the 
company at its Registered office within 15 days from this date , else the Company wilt proceed to issue 
duplicate certificate without further intimation . 


Name of the Holders 


Kind of Securities 
and Face Value 


No. of 
Securities 


Distinctive 

Nos . 


3000 


63747521 - 63750520 


Prakash Gangadhar Borgaonkar (Decd ) 

& Radhika Prakash Borgaonkar 


Equity shares of 

Re . 1 each 


RADHIKA PRAKASH BORGAONKAR . 


Place : Kalyan , Maharashtra , 
Date : 4th June 2018 . 


a 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून १४-२०, २०१८ / ज्येष्ठ २४-३० , शके १९ ४० 


Serial No. M - 1884 


IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY 


ORDINARY ORIGINAL CIVIL JURISDICTION 


CONTEMPT PETITION No. 141 OF 2016 . 


In the matter of Sections 433 and 434 of the Companies 
Act 1956 : 

And 
In the matter of non - payment of Rs. 1,55,45,569 

(Rupee One Crore Fifty Five Lakhs Forty Five 
Thousand Five hundred Sixty nine only ) alongwith 
interest levied thereon at the agreed rate of eighteen 
(18 % ) percent per annum on the principal sum of Rs. 
1,55,45,569 (Rupee One Crore Fifty Five Lakhs 
Forty Five Thousand Five hundred Sixty nine only ) 
from the date such amount is due i.e. 31st March 
2015 till payment or realisation being amount due and 
payble by the Company Everson Energy Private Ltd., 
a company incorporated under the provisions of the 
Companies Act, 1956 (as amended ) and having its 
registered office at Sagar Complex , Building No. 1 , 
Ground Floor , Mumbai-Pune Road , Kasarwadi, 
Pune 411 034 , Maharashtra , India ; CIN : 
U40108PN2010PTC135475 . 


M / S . Geetanjali Solar Enterprises a proprietorship 
concern and having its office at F - 14 , Kasba 
Industrial Estate , Phase - 1 , E. M. Bye Pass , 
P. O. East, Kolkata township , Kolkata 700 107 , 
West Bengal. 
Through its Proprietor Mr. Anupam Baral 
age : Adult , Occ . : Business having Olat P - 14 , 
Kasba Industrial Estate , Phase - 1 , 
E. M. Bye Pass , P. O. East Kolkata Township , 
Kolkata 700 107, West Bengal. 

Versus 


..Petitioner. 


Everson Energy Private Limited, having its 
Registered Office at Sagar Complex , Building No. 1 , 
Ground Floor, Mumbai-Pune Road, Kasarwadi, 
Pune 411 034 , Maharashtra , India . 


.... Respondents. 


Advertisment of Petition 


Notice is here bye given that a Petition for the winding up of the abovementioned Company by the 
Hon ble High Court of Bombay was on 14th December 2015 presented by the Petitioners above named , 
Creditors of the Company and the said Petition stand admitted in pursuance of Court Order dated 
20th February 2018 , the same is now fixed for hearing before the Company Judge on the 7th June 2018 
at 11-00 a.m. in the forenoon or soon thereafter. 

ANY CREDITOR , CONTRIBUTORY OR OTHER PERSON desirous of supporting or opposing 
the making of an order on the said Petition , should sent to the Petitioner or his Advocate at his office 
address mentioned hereunder, a Notice of his intention signed by him or his Advocate with full name 
भाग दोन ( संकीर्ण) -३ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार, जून १४-२०, २०१८ / ज्येष्ठ २४-३०, शके १ ९ ४० 


and address , so as to reach the petitioner or his Advocate not later than five days before the date fixed 
for hearing of the Petition and appear at the hearing for the purpose in person or by his Advocate . 

A copy of the petition will be furnished by the undersigned to any creditor or contributory on payment 
of the prescribed charges for the same. 

Any affidavit intended to be used in opposition to the petition , should be filed in Court and a copy 
served on the Petitioner s Advocate , not less than five days before the date fixed for the hearing. 


Dated this day of June, 2018 


SITESH S. SHARMA , 
Advocate for Petitioner . 


104 , Krishna Chamber, 
59 , New Marine Line, Mumbai 400 020 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून १४-२०, २०१८ / ज्येष्ठ २४-३० , शके १९ ४० 


११ 


MUMBAI PORT TRUST 


Traffic Department, Auction Sale Branch 


Notice of Sale 


No. TM / S.W /4-1 / X / 1591 /2017-2018 


The undermentioned goods lying uncleared for over two months from the date of 
landing will be sold by e - Tender cum e - Auction Sale on 25/06/2018 or on any other 
subsequent date in conformity with the Provisions of Section 61 & 62 of Major Port 
Trusts Act 1963 , if the goods are not cleared within ten days from the date of this 
Notice 

Page No.1 1 
No. and kind of Pkgs . , Contents and to whom consigned 


Lying at : 14ID 13ID 191D ( AN / 00201 ) 
210 SKD 
USED PVC PLANT AND MACHINERY . 
Con .: WILH LOESCH INDIA PVT LTD 
SAMSARA SHIPPING PVT LTD 
CRYSTAL PRT FORWARDERS P LTD 
Lying at : 3ID ( AN / 00233 ) 

1 PKG 
DUST COLLECTOR . 
Con .: NEOTECH FOUNDRIES PVT LTD . 
MITSUTOR SHIPPING AGENCY PVT.LTD . 
JK BROTHERS . 
Lying at : 191D 16ID ( AN / 00246 ) 

14 BDL 
ROUND BARS . 
Con . : JYOTI STEEL INDUSTRIES 
MITSUTOR SHIPPING AGENCY PVT.LTD . 
Lying at : 4MOD ( AP / 00038 ) 

2 PLT 
CELLOGUM MIX , ANTIFLOR , PLUXCOMPACT, STABYL . 
Con .: VICTORY INTERNATIONAL PVT . LTD . 
MAC - NELS CONTAINER LINES 


Total Lots : 


TRAFFIC MANAGER 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून १४-२० , २०१८ / ज्येष्ठ २४-३०, शके १ ९ ४० 


रायगड जिल्हा परिषद , अलिबाग 


वार्षिक प्रशासन अहवाल सन २०१६-२०१७ 
क्रमांक राजिप / साप्रवि /नियोजन / १५३५० / २०१८ 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम , १९ ६१ चे कलम १४२ ( ४ ) अन्वये महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत 
समित्या ( वार्षिक प्रशासन अहवाल प्रसिद्ध करणे ) नियम , १९ ६४ व सुधारणा नियम १ ९ ६६ व १९ ८१ अन्वये तयार केलेल्या रायगड जिल्हा 
परिषदेच्या सन २०१६-२०१७ च्या वार्षिक प्रशासन अहवालास दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१७ च्या जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेमध्ये ठराव 
क्रमांक ११७ अन्वये मंजूर करणेत आला आहे. 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम , १९ ६१ चे कलम १४२ ( ४ ) अन्वये महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत 
समित्या ( वार्षिक प्रशासन अहवाल प्रसिद्ध करणे ) नियम , १९ ६४ व सुधारणा नियम १९ ६६ व १ ९ ८१ अन्वये तयार केलेल्या रायगड जिल्हा 
परिषदेच्या सन २०१६-२०१७ च्या वार्षिक प्रशासन अहवालास दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१७ च्या जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेमध्ये ठराव 
क्रमांक ११७ अन्वये मंजूर करणेत आला आहे. 


अभय यावलकर , ( भाप्रसे ), 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
रायगड जिल्हा परिषद , अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जून १४-२०, २०१८ / ज्येष्ठ २४-३० , शके १९ ४० 


१३ 


विशेष वसुली अधिकारी 
समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या.,निरा, ता . पुरंदर, जि . पुणे. 

आदेश 
क्रमांक ३ ९ १/ १८ वि.व.अ. / म.स.का.क . १५६/स्थावर मालमत्ता जप्त करणेसंबंधीचा 

फेरजप्ती आदेश श्रीमती सविता शिवाजी बनकर / सन २०१७ . 


" 


महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ 
( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी, युवराज नारायण फरांदे, वसुली व विक्री अधिकारी महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १९ ६१ अन्वये समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., निरा, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की श्रीमती सविता शिवाजी बनकर , मु . पो . महालक्ष्मी व्हीला, फ्लॅट नं . २, भिगवण रोड , चैतन्य 
अॅकडमी जवळ , बारामती, ता . बारामती, जि . पुणे यांचेकडील समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., निरा, ता. पुरंदर , जि . पुणे चे कर्ज रक्कम 
रु . २२,१२,०३७.०० ( अक्षरी रक्कम रु. बावीस लाख बारा हजार सदोतीस रु. फक्त ) व दिनांक २१ जून २०१७ पासूनचे व्याज, दंडव्याज, नोटीस 
फी व सरचार्ज व शासकीय अधिभार शुल्क इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी जामिनदार तथा सहकर्जदार श्री . संजयकुमार सोपाना कालगावकर 
व जामिनदार तथा सहकर्जदार श्री. विठ्ठल सखाराम नाळे यांची ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली मिळकत जप्त करण्यात आलेली आहे 
आणि हा आदेश दिल्यापासून पुढील आदेश होईपर्यंत त्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरन किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा 
बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


गावाचे नाव 


क्षेत्र चौ. फूट क्षेत्र आर . 


वसुली दाखला हुकूमनामा 

क्रमांक व दिनांक 


मिळकत 
नं . गट 
क्रमांक 


मालकाचे नाव 


ज्या पक्षकारा 

तारण 
विरुद्ध वसुली देणाऱ्या जमीन 

तालुका व 
दाखला देण्यात 

जिल्हा 
आला आहे त्याचे 

नाव 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
श्रीमती सविता श्री . संजयकुमार झारगडवाडी 
शिवाजी बनकर सोपाना 

ता . बारामती 
कालगावकर जि . पुणे . 


( १ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


१ ९ ४ 


१०१/६६३/६३५/२०१७ 
दिनांक ६/१०/२०१७ 


० 


लिहून देणार श्री . संजयकुमार 
सोपाना कालगावकर यांचे 
मालकी हिश्श्याचे संपूर्ण क्षेत्र 

हे ६० आर ते रस्ता वापर 
वहिवाट करणेचे हक्कासह 
असे . 
लिहून श्री. विठ्ठल सखाराम 
नाळे यांचे मालकी हिश्श्याचे 
संपूर्ण क्षेत्र ० हे ७३ आर ते 
रस्ता वापर वहिवाट करणेचे 
हक्कासह असे . 


श्री . विठ्ठल 


७५ 


१०१/६६३/६३५/२०१७ 
दिनांक ६/१०/२०१७ 


श्रीमती सविता 
शिवाजी बनकर 


सखाराम नाळे 


डोलेवाडी 
ता . बारामती 
जि . पुणे 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
३० दिवसांचे आत समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., निरा, ता . पुरंदर , जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या 
मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश दिनांक ३१ मे २०१८ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


युवराज ना . फरांदे, 

वसुली व विक्री अधिकारी , 
( महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम , १९ ६० व 

नियम १९ ६१ अन्वये ) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार, जून १४-२०, २०१८ / ज्येष्ठ २४-३०, शके १ ९ ४० 


सर ज. जी . समूह रुग्णालये व ग्रँट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई 

जाहीरात 
दिव्यांग व्यक्तींना ऑनलाईन अपंगत्व प्रमाणपत्र वाटप करण्याबाबत शिबीर 

क्रमांक जजीरु / प्रलि / दिव्यांग प्रमाणपत्र /शिबीर /६४१७ / १८ 


सर ज . 


मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील सर्व दिव्यांग व्यक्तींना जाहीर आव्हान करण्यात येते की , शासन निर्णयानुसार सर्व 
दिव्यांग व्यक्तींना ऑनलाईन अपंगत्व प्रमाणपत्र देण्यात येते . परंतु , मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील दिव्यांग व्यक्तीना 

जी . 

समूह रुग्णालये व ग्रँट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , मुंबई यांच्यामार्फत देण्यात येणारे प्रमाणपत्रास होणारा विलंब लक्षात घेता, 
( ज्या दिव्यांग व्यक्तीना ऑक्टोबर अखेरपर्यंतची दिनांक देण्यात आली आहे ) अशा दिव्यांग व्यक्तींकरिता रविवार, दिनांक १७ जून २०१८ , 
वेळ सकाळी ८-३० ते सायंकाळी ०४-३० वाजेपर्यंत ठिकाण भौतिकोपचार विभाग ( प्रमुख लिपिक विभाग , मुख्य इमारत , तळ मजला) 
सर ज . जी . समूह रुग्णालये व ग्रँट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , मुंबई येथे एक दिवसाचेदिव्यांग व्यक्तीना ऑनलाईन अपंगत्व प्रमाणपत्र 
वाटप करण्याबाबत शिबीर आयोजित करण्यात आलेले आहे . तरी मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील सर्व दिव्यांग व्यक्तीनी या 
शिबिराचा लाभ घ्यावा हि विनंती. 
टीप 

( Appointment) देण्यात आलेले फॉर्म घेऊन यावे . 
दिनांक १२ जून २०१८ . 


अधिष्ठाता, 
सर ज . जी . 

समूह रुग्णालये , मुंबई. 


ON BEHALF OFGOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR 
GAIKWAD , PRINTED ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 
EDITOR : I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


